नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास 
निधी (RIDA) अंतर्गत नवीन गोदाम 
बांधकामांना निधी उपलब्ध करून 
देणेबाबत. (सन २०२२-२३) 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई. ४०० ०३२. 
दिनांक:- ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा:- 
१. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/प्र.क्र.१३६/नापु-१६-ब, दि.०१.०४.२०२१. 
२. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२०/५॥२/प्र.क्र.२९/नापु-१६-ब, दि.१८.०२.२०२१ 
३. शासन निर्णय क्रमांक-गोदाबां-१०२१/प्र.क्र.१३०/नापु-१६ब, दि.१८.०८.२०२१, 
दि.२५.०१.२०२२, दि.०८.०२.२०२२ व दि.२४.०३.२०२२. 
४. समक्रमांक शासन निर्णय दि.२०.०९.२०२२ व दि.१९.०१.२०२३. 
प्रस्तावना:- 


उक्त संदर्भीय शासन निर्णय क्र.१ व २ अन्वये प्रशासकीय मान्यता देण्यात आलेल्या नवीन 


शासकीय गोदाम बांधकामांना यापुर्वी संदर्भ क्र.३ व ४ अन्वये कांही प्रमाणात निधी वितरीत करण्यात 


आलेला होता. क्षेत्रीय कार्यालयांकडून vat संदर्भ १ व २ येथील नवीन शासकीय गोदाम 


बांधकामासाठी आलेल्या निधी मागणीच्या अनुषंगाने आवश्‍यक निधी वितरित करण्याची बाब 


शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन नणंय:- निर्णय:- 


प्रशासकीय मान्यतेसंबंधित संदर्भीय शासन निर्णय क्र.१ व २ मधील नमूद अटींच्या अधीन 


राहून पुढील विवरणपत्रात दर्शविल्याप्रमाणे नवीन शासकीय गोदाम बांधकामांना निधी उपलब्ध करुन 


देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 


अ जिल्हा | तालुका | गोदाम नाबार्ड ।प्र.मा. नुसार | यापूर्वी वितरीत सध्या उपलब्ध 
| मालिका | अंदाजित खर्च | निधी (इ) करुन द्यावयाचा 
क्र क्रमांक | (इ) निधी (द) 
i नाशिक मौजे २७ 
नाशिक | राजूरबाहुला, 
शासकीय १०,१६,०९,८०४ | ९,१२,१९,१८५ | ९,१९,७७८ 
धान्य 
गोदाम क्र.०१ 
2 | नाशिक ।मालेगा | मौजे २७ 
व चंदनपुरी 
शासकीय ११०२८५८०४ | ५,१५,८०,००० | १,२५,००,००० 
धान्य गोदाम 
क्र.१ 
3 | नाशिक | मालेगा | मौजे २७ 
व चंदनपुरी 
शासकीय ११०२८५८०४ ५,१५,८०,००० | १,२५,००,००० 
धान्य गोदाम 
करर 
हिंगोली | वसमत | मौ.कुरूंदा | २७ ३५८३८००० | २,६१,९४,९९० | ५०,००,००० 
हिंगोळी | वसमत | वसमत २७ ३६४७०००० । २,५६,१५,०७० | ५०,००,००० 
एकूण ३,५९,१९,७७८ 
(अक्षरी रुपये:- तीन कोटी एकोणसाठ लक्ष एकोणीस हजार सातठी अष्ट्याहत्तर फक्त) 
२. उपलब्ध करुन दिलेल्या निधीतून शासकीय गोदाम बांधकामांची कामे तातडीने सुरु करण्यात 
यावीत. 


३ संबंधित गोदाम बांधकामांना उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा विनियोग त्याच गोदाम 
बांधकामासाठी करण्यात यावा. सदर निधीचा विनियोग इतर गोदाम बांधकामांसाठी केल्याचे निदर्शनास 
आल्यास त्यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचे विरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई 
प्रस्तावित करण्यात येईल. 

४. गोदाम बांधकामास विलंब अथवा इतर कारणांनी गोदाम बांधकामावर वाढीव खर्च झाल्याचे दिसून 
आल्यास त्यास जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांचेविरुध्द शिस्तभंगाची कारवाई 
प्रस्तावित करण्यात येईल. 

५. संबंधित गोदामासाठी मंजूर केलेला निधी प्रत्यक्ष खर्ची होताच निधीच्या विनियोगाचे गोदामनिहाय 
उपयोगिता प्रमाणपत्र (Utilization Certificate) संबंधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी शासनास त्वरीत 
सादर करणे बंधनकारक आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 


६. सदर गोदाम बांधकामाचे काम प्रगतीपथावर असताना संबंधित अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग व जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी कमीत कमी तीन वेळेस भेट देऊन कामाची गुणवत्ता 
उत्कृष्ट असल्याची खातरजमा करावी व तसा अहवाल जिल्हाधिकारी यांना लेखी स्वरूपात सादर करावा. 
७. गोदामाचे बांधकाम पूर्ण झाल्यानंतर गोदामाचा ताबा घेण्यापूर्वी सदर गोदामास जिल्हाधिकारी यांनी 
स्वत: भेट देऊन झालेले काम हे उत्कृष्ट दर्जाचे असल्याबाबतची खातरजमा करावी. त्यामध्ये काही त्रुटी 
राहिल्यास त्याची पूर्तता सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडून करून घ्यावी व त्याचा स्थळ निरीक्षणाचा 
अहवाल अभिलेखामध्ये जतन करून ठेवावा. 

८. हे आदेशा प्राप्त होताच सदरील तरतूद (रक्‍कम) जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत तात्काळ सार्वजनिक 
बांधकाम विभागाच्या संबंधित कार्यकारी अभियंता यांना अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीवर (805) वितरीत 
करण्यात यावी. सदरचा निधी धनादेशाने आहरीत करण्यात येऊ नये. 


. सदर आदेझान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी दिनाक ३१ मार्च, 2023 अखेर खर्ची 
टाकावा. या आदेशान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेला निधी ठेव अंशदान म्हणून वर्ग करता येणार नाही. 
१०. संबधित गोदाम बांधकामासाठी प्रशासकीय मान्यता आदेशानुसारच्या छाननीअंती सुधारित अंदाजित 
खर्चापेक्षा अधिक निधी वितरित होणार नाही, याबाबत संबधित जिल्हा पुरवठा अधिकारी यांनी दक्षता घेऊन 
सदरची बाब झासनाच्या निदर्शनास आणून द्यावी. 

११. उपरोक्त खर्च "मागणी क्र.एम-४, मुख्यलेखाशिर्ष '४४०८, ०२ अन्न, साठवण व वखार यावरील 
भांडवली खर्च, ०२, साठवण व वखार साठवण १०१, ग्रामीण भागात गोदाम बांधणे कार्यक्रम (०१) नविन 
गोदामाचे बांधकाम (०१) (०१) नवीन गोदामांचे बांधकाम करणे (मुफसल) (राज्य हिस्सा) (कार्यक्रम) (४४०८ 
०२४६), ५३ मोठी बांधकामे" या लेखाशिर्षांतर्गत व सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात उपलब्ध करून देण्यात 
आलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

१२. वित्तीय अधिकार नियम पुस्तीका १९७८ च्या भाग-१ उप विभाग ५ मधील अनुक्रमांक-१ नुसार व 
महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तीकेतील परिच्छेद क्रमांक-१३४ नुसार प्रशासनिक विभागास प्राप्त 
झालेल्या वित्तीय अधिकारानुसार सदरचा आदेश निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४०३१३५१२०६३०६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. VIKAS | (ययन 


MOHAN RAUT 22222 
(विकास राऊत) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. जिल्हाधिकारी, नाशिक व हिंगोली 
पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गोदाबां १०२२/प्र.क्र.८०/नापु-१६ ब 


2. 


वित्तीय सल्लागार व उपसचिव कार्यालय, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
मुंबई. 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई व नाशिक, 

उप आयुक्त (पुरवठा), नाशिक व औरंगाबाद. 

जिल्हा पुरवठा अधिकारी, नाशिक व हिंगोली . 

कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, नाशिक व हिंगोली . 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, नाशिक व हिंगोली . 

महालेखापाल-१/२, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 

महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई (वित्तीय सल्लागार व उपसचिव मार्फत) 

. वित्त विभाग (व्यय-१०, अर्थोपाय, अर्थबळ व अर्थसंकल्प-१६), मंत्रालय, मुंबई. 

. नियोजन विभाग (का-१४११), मंत्रालय, मुंबई. 

. सहाय्यक संचालक (संगणक) लेखा व कोषागारे, मुंबई/नागपूर. 

. उपमहाव्यवस्थापक,नाबार्ड, ५४, वेलस्ली रोड, शिवाजीनगर, पुणे- ४११००५. 
१५. 


ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, ग्रंथालय ६ वा मजला, विधानभवन, 
मुंबई. 


. निवड नस्ती/नापु-१६ ब. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


